सहाय्यक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, 
गट-अ या पदावरील सरळ सेवेने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. उवतंशि/ तांशि-१/३३/१४/१०२/१३ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ जानेवारी, २०१८ 


संदर्भ -: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(१)(७९)/१७४३४/सात-अ,दिनांक १९/१२/१७ 
2) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२१/१२/२०१७ चे आदेडा 


प्रस्तावना - 

सहाय्यक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये शिक्षक सेवा, गट-अ या पदाकरीता एकूण ६ उमेदवारांचे नियुक्‍ती आदेशा 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. सदर नियुक्‍ती 
आदेशामध्ये श्री.डोंगरे अनिल यांच्या गुणानुक्रमाबाबत यथावकाश स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात 
येतील असे नमूद करण्यात आले होते. त्यास अनुलक्षून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून संदर्भाधिन 
क्र.१ येथिल पत्र २३/१२/२०१७ रोजी शासनास प्राप्त झाळे असून त्यातील तपश्लीलानुसार श्री. डोंगरे 
यांच्या गुणानुक्रमाबाबत आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

श्री.डोंगरे अनिल मदनलाल यांचा गुणानुक्रम हा संदर्भाधिन क्र.२ येथिल शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या नियुक्‍ती आदेशामधील श्री. टेकाडे श्रीकांत अरुणराव यांच्यानंतर व 
श्रीम.पर्वते सरीता शालिकराम यांच्या आधी राहील. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०१०८१४३८३०५१०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And 
Techni 101 Department, postalCode=400032, 

st: 

277025fdf5a4898b244953b82406eea05963b 

1e5917d8305, 


serialNum| er=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b7594203 
y 08b9fd7816002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 


Date: 2018.01.08 14:44:38 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन आधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति -: 


श्री.डोंगरे अनिल मदनलाल, सहाय्यक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंद्रपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 


शासन निर्णय क्रमांकः उवतंशि/ तांशि-१/३३/१४/१०२/१३ 


संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय , नागपूर 
प्र.प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२ नागपूर 
६. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 
८. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


